अमरावती महसूल विभागांतर्गत कामगार उप 
आयुक्त, अमरावती यांच्या नियंत्रणाखालील 
कामगार विभागाच्या कार्यालयासाठी 
नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: -संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२५८/काम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९.१२.२०२२ 


Say १. सा.प्र.वि. शा.नि.क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या. १२ दि. १९/११/२०१६. 
२. उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग शा. नि. क्र: इएसटी-२०१९/ प्र.क्र.१३४/ 
काम-८, दि.२१.०८.२०१९ व दि.१५.११.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील गट "अ 
आणि गट "ब" (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या तसेच गट "ब" ( अराजपत्रित), गट "क" आणि गट "ड" 
मधीळ कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात नियुक्ती 
प्राधिकारी निश्चित केले आहेत. तसेच सदर शासन निर्णयात गट “ब” ( अराजपत्रित), गट "क" आणि 
गट "ड" मधील पदे यासाठी पदनिहाय नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याचे आदेशा निर्गमित 
करण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना सूचित केळे आहे. 


या विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.२१.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अमरावती 
महसूल विभागासाठी कामगार उप आयुक्‍त, अमरावती यांचे विभागीय कार्यालय सुरु करण्यात 
आलेले आहे. तसेच या विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.१५.११.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अमरावती विभागासाठी कामगार उप आयुक्‍त, अमरावती यांना प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख म्हणून 
घोषित करण्यात आलेले आहे. तथापि त्यांना नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले 
नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सूचित केल्यानूसार 
कामगार विभागातीळ गट-ब (अराजपत्रित, गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या 
सरळसेवेने,पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका/पदस्थापना यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 
नियुक्ती प्राधिकारी निश्चित करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

अमरावती महसूल विभागांतर्गत कामगार उप आयुक्‍त, अमरावती यांच्या नियंत्रणाखाळीळल 
कामगार विभागाच्या कार्यालयासाठी कामगार उप आयुक्‍त,अमरावती यांना गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने,पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका / 
पदस्थापना यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२५८/काम-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०९१३४२३८७३१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2022.12.09 13:46:08 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. सह कामगार आयुक्त, मुंबई 
६. कामगार उप आयुक्‍त ( प्रशासन ), कामगार भवन, वांद्रे (पू) , मुंबई-४०००५१. 
७. अपर कामगार आयुक्त, मुंबई/पुणे/नागपूर. 
८. कामगार उप आयुकत, औरंगाबाद/ठाणे/नाशिक/अमरावती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


